प्राथमिक आरोग्य केंद्र अनाळा, ता. परांडा, 
जि.उस्मानाबाद येथे ट्रामा केअर सेंटर स्थापन 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२२/ प्र.क्र.२८६/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २४ मे, २०२३. 


वाचा:- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र Hate: आसेआ/कक्ष ३/टे-५/टीसीयू/ स्थापना 
/ अनाळा/१६०६८-०७०६/२२, दि.२९/०९/२०२२. 


प्रस्तावना:- 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र अनाळा, ता.परांडा, जि.उस्मानाबाद येथे ट्रामा केअर सेंटर स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र अनाळा, ता.परांडा, जि.उस्मानाबाद येथे ट्रामा केअर सेंटर स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९२१४५०४८११७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. वळात 


S M 
A H O K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4 

bef92b6886b147679a5af5a494e2686 

89ab8d696dd, postalCode=400032, 
Mi 


st=Maharashtra, 


INumber=5F7ECA1F400D866EA, 


ATRAM जज 
(अशोक मा. आत्राम ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. महालेखापाल १/ २,महाराष्ट्र(लेखा व लेखापरीक्षा)/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, सातारा. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


०७८ Av A)  -5 


o~ 


० (२ ७6  -€४ 


